केंद्र पुरस्कृत बहुक्षेत्र विकास कार्यक्रमातंर्गत (MsDP) सेलू, 
पाथरी व जिंतूर, जि.परभणी येथील मान्यता प्राप्त 
विकासकामांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य हिड्यांतर्गत 
मंजूर उर्वरित निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक - अ.वि.वि-२०१२/प्र.क्र.१३७ (भाग-१/का.०७ 
मादाम कामा रोड,हुतात्मा चौक 
मंत्रालय,मुंबई - Yoo 032 
दिनांक: - २१/२/२०१९ 
संदर्भ: 
(१ शासन ज्ञापन,अल्पसंख्याक विकासविभाग,क्र.अविवि-२०१२/प्र.क्र.१३७ (भाग-१/का-७, 
दि.०४/११/२०१५. 
(२) शासन ज्ञापन,अल्पसंख्याक विकास विभाग,क्र.अविवि-२०१२/प्र.क्र.१३७ (भाग-१)/का-७, 
दि.१६/०३/२०१६. 
(३) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र.अविवि-२०१२/प्र.क्र.१३७ (भाग-१)/का.७, 
दि. ६/०५/२०१६. 
(४) जिल्हाधिकारी, परभणी यांचे पत्र क्र.२०१७/अल्पसंख्यांक/सामान्य/कावि-५४४,/२०१७, 
दि. ०७/०८/२०१७. 
(५) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र.अविवि-२०१७/प्र.क्र.४७/का.७, 
दि. ०९/१०/२०१७. 
(६) जिल्हाधिकारी, परभणी यांचे पत्र क्र.२०१८/अल्पसंख्याक/सामान्य/कावि-४८४ 
दि.२२/०१/२०१८ 
प्रस्तावना : - 

१२ व्या पंचवार्षिक योजनेत केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या बहुक्षेत्रिय विकास 
कार्यक्रमांतर्गत (MsDP) गठित afer प्रदान समितीने दि १३/१२/२०१२ रोजीच्या ६२ व्या बैठकीत परभणी 
जिल्ह्यातील सेलू, पाथरी, व जितूर येथे अल्पसंख्याक समाजातील मुलींसाठी १०० प्रवेशा क्षमतेचे प्रत्येकी ०१ याप्रमाणे 
एकूण ०३ वसतीगृह इमारत बांधकामाच्या एकूण रु.९३०.०० लाख इतक्या इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास मान्यता दिली 
आहे. दि.२८/०३/२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये विषयांकीत वसतीगृह बांधकामासाठी केंद्र हिऱ्यातील रु. ९३०.०० 
लाख इतकी रक्कम जिल्हाधिकारी, परभणी यांना मंजूर करुन वितरीत करण्यात आली आहे.संदर्भ क्र. (२) येथील 
ज्ञापनान्वये परभणी जिल्ह्यातील विषयांकीत ०३ वसतीगृह इमारत बांधकामांतर्गत बांधकामेत्तर बाबींच्या खर्चाच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. संदर्भ क्र. (३) अन्वये राज्य हिऊश्यातील रु.४०८.२३ 
लाख इतकी रक्कम जिल्हाधिकारी, परभणी यांना मंजूर करुन वितरित करण्यात आली होती. परंतु सन २०१६-१७ 
या कालावधीत मंजूर करण्यात आलेल्या राज्य हिऱ्यातील रु.१,७०,००,०००/- इतका निधी विहित कालावधीत खर्च 
होणार नसल्यामुळे जिल्हाधिकारी परभणी यांनी शासनास प्रत्यार्पित केली आहे. यास्तव सदर रू.१७०.०० लाख 
VEDA] रू.१०५.०० लक्ष इतका निधी पुनश्च: मंजूर करण्याची जिल्हाधिकारी परभणी यांनी संदर्भ क्र. (४) अन्वये 
शासनास विनंती केली होती. त्यानुसार रू.१०५.०० लक्ष इतका निधी संदर्भ क्र.५ अन्वये जिल्हाधिकारी परभणी यांना 
वितरीत करण्यात आली आहे,असा एकूण रू.३४३.२३ लक्ष इतका निधी यापूर्वी जिल्हाधिकारी परभणी यांना मुलींच्या 
वसतीगृह बांधकामांतर्गत बांधकामेत्तर बाबींकरीता वितरीत करण्यात आला आहे.आता जिल्हाधिकारी परभणी यांनी 
उर्वरीत रू.१६९.७७ लक्ष इतका निधी वितरीत करण्याबाबत संदर्भ क्र.६ अन्वये विनंती केली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अ.वि.वि-२०१२/प्र.क्र.१३७ (भाग-१)/का.०७ 


सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षात बहुक्षेत्रिय विकास कार्यक्रमांतर्गत (MsDP) अंतर्गत रु.३५.०० कोटी 
इतक्या राज्य शासनाच्या हिऱ्याची तरतूद केली आहे. त्यापैकी ८०% रक्‍कम रू.८०.०० लक्ष डिसेंबर-२०१८ अखेर 
बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यापैकी यापूर्वी रू.२.४७ कोटी निधी वितरीत करण्यात 
आलेला आहे. आता संदर्भ क्र. (६) येथील पत्रातील जिल्हाधिकारी परभणी यांच्या विनंतीस अनुसरुन, सन २०१८- 
१९ या आर्थिक वर्षातील मंजूर निधीतून परभणी जिल्यातील सेळू,पाथरी व जिंतूर येथील मान्यताप्राप्त कामांसाठी 
राज्य शासनाच्या BATA रु.१६९.७७ लाख इतका निधी परभणी जिल्हाधिकारी यांना मंजूर करुन वितरित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


बहुक्षेत्रिय विकास कार्यक्रमांतर्गत (MsDP) परभणी जिल्ह्यातील अल्पसंख्याक समाजातील मुलींसाठीच्या 
०३ वसतीगृह बांधकामाअंतर्गत बांधकामेत्तर बाबींसाठी राज्य हिऱ्यातील उर्वरित रु.१६९.७७ लाख इतका निधी मंजूर 
करण्यात येत आहे.सदरहू निधी जिल्हाधिकारी परभणी यांना खालील तक्त्यातील स्तंभ क्र. (०६) प्रमाणे मंजूर करुन 
वितरित करण्यास या झासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे:- 


(रू.लाखांत) 
अ.क्र. कामाचे नाव प्रशासकीय | यापूर्वी | माहे । सन २०१७-१८ मध्ये 
मान्यता | वितरीत | ३/२०१७ या आदेशान्वये 
किंमत निधी पर्यंत वितरीत निधी 
खर्च (राज्य हिस्सा) 
| a | 2 3 8 4 & 
षि पाथरी जि.परभणी येथे १८६.०७०७ |. ८६.९२. | ४६.९२ १९.०८ 
अल्पसंख्यांक १०० मुलींसाठी 
वसतीगृह इमारत बांधणे 
२ | सेलू जि.परभणी येथे अल्पसंख्यांक १७०.४४ | १४०.९८ | १४०.९८ २९.४६ 
१०० मुलींसाठी वसतीगृह इमारत 
बांधणे 
३ | forge जि.परभणी येथे अल्पसंख्यांक | १५६.५६ । ११५.३३ | ११५.३३ ४१.२३ 
१०० मुलींसाठी वसतीगृह इमारत 
बांधणे 
एकूण ५१३.०० | ३४३.२३ | 383.23 १६९.७७ 


8 उपरोक्त तक्त्यातील स्तंभ क्र.(६) प्रमाणे सन २०१८-१९ या वर्षात बहुक्षेत्रिय विकास कार्यक्रमांतर्गत परभणी 
जिल्ह्यातील पाथरी, सेलू व जिंतूर येथील विकास कामांसाठी उर्वरित रु. १६९.७७ लाख ( रुपये एक कोटी एकोण 
सत्तर लाख सत्याहत्तर हजार wat) इतका निधी जिल्हाधिकारी, परभणी यांना सुपूर्द करण्यात येत असून 
याकरिता ते आहरण व संवितरण अधिकारी आणि नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. 

प्‌. सन २०१८-१९ या वर्षात जिल्हाधिकारी, परभणी यांना उपरोक्‍त तक्त्यातील स्तंभ क्र.(६) प्रमाणे मंजूर 
करण्यात आलेल्या एकूण रकमेच्या मर्यादेत अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीतून सदर रक्‍कम आहरित व संवितरित 
करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. जिल्हाधिकारी, परभणी यांनी बहुक्षेत्रीय विकास 
कार्यक्रमांतर्गत १०० मुलींसाठी तीन वसतीगृह बांधकामासाठी या योजनेकरीता आहरित केलेली रक्कम संबंधित 
अमंलबजावणी यंत्रणेस रितसर वितरित करावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अ.वि.वि-२०१२/प्र.क्र.१३७ (भाग-१)/का.०७ 


६. सदरचा खर्च करण्यास वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादेत C.V.C च्या मार्गदर्शक तत्वानुसार / CAG च्या 
निर्देशानुसार कोणताही शासन निर्णय / अटी व शरर्तीचा भंग होणार नाही, याची दक्षता संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी 
घ्यावी. सदर रक्‍कम वितरित करण्यापूर्वी संबंधित जिल्हाधिकारी यानी शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित 
केलेल्या शासन निर्णय / कार्यालयीन आदेशा / वित्तीय नियमावली / सार्वजनिक बांधकाम विभागाची कार्यनियमावली 
/ भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांचे निरिक्षण अहवाल / वित्तीय कार्यपध्दती यांचा अवलंब करावा. तसेच 
सदर रक्कम चाळू आर्थिक वर्षात उपयोगात आणणे आवऱ्यक राहील. सदर निधी कोणत्याही संस्थेत ठेव स्वरुपात 
जमा करता येणार नाही. 


७. अमंलबजावणी यंत्रणा यांनी दोन वसतीगृह बांधकामासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून प्राप्त झालेल्या 
निधीच्या विनियोगाबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे तसेच त्रैमासिक अहवाल (QPR) विहित नमुन्यात (अद्ययावत 
छायाचित्रांसह) संबंधीत जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत शासनास सादर करावी. तसेच विभागाच्या Construction 
tracker प्रणालीवर देखील तीन वसतीगृह बांधकामाची माहिती वेळोवेळी upload करावी. 


८. जिल्हाधिकारी, परभणी यांनी ०३ वसतीगृह बांधकामासाठी निधी मागणीच्या प्रस्तावासोबत वरीलप्रमाणे 
विहित नमुन्यातील निधीच्या विनियोगाबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे तसेच त्रैमासिक अहवाल (QPR) (अद्ययावत 
छायाचित्रासह) शासनास सादर करावीत. 


९. सदर योजनेंतर्गत राज्य हिऊश्यावर होणारा खर्च "मागणी क्र.झेड ई-१, मुख्यलेखाशीर्ष २२३५, सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २०० इतर कार्यक्रम, केंद्र पुरस्कृत योजना (०१) (१४) अल्पसंख्याक बहुक्षेत्रीय 
विकास कार्यक्रम, ( राज्य हिस्सा) (कार्यक्रम ) (२२३५-ए २३१) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)" मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


१०. हा झासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०७/प्र.क्र.९४/अर्थ-३, दि.३०/०६/२०१७ अन्वये 
प्रशासनिक विभागांस प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


११. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ॥/५///.॥18॥8/७5॥॥.9०५.॥१या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०१९०२२११२११५६८७१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Sandesh Chhabu eee oer 
Tadvi 


4: 


(सं.छ.तडवी ) 
सह सचिव , महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
२. प्रधान सचिव,शाळेय शिक्षण विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

३. प्रधान सचिव, महिला बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद 

५. उप सचिव, मा. मुख्य सचिव यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 

६. सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

७. मा.मंत्री/ मा.राज्यमंत्री यांचे खासगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 

८. जिल्हाधिकारी, परभणी 

९. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, परभणी 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अ.वि.वि-२०१२/प्र.क्र.१३७ (भाग-१)/का.०७ 


१०.आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास केंद्र, रायगड भवन,नवी मुंबई. 


११.महाळेखापाल,महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 


१२.महाळेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व परीक्षा )मुंबई/नागपूर. 
१३.मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद 
१४.अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड 
१५.कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, परभणी 

१६. संचालक, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण पुणे. 

१७.संचालक, अल्पसंख्यांक व प्रोढ शिक्षण संचालनालय,पुणे. 
१८.जिल्हा कोषागार अधिकारी,जिल्हा परभणी. 

१९.वित्त विभाग (अर्थसंकल्प -४/व्यय -४) मंत्रालय,मुंबई. 
२०.नियोजन विभाग (कार्या.१४७५) मंत्रालय,मुंबई. 
२१.निवडनस्ती,(का.७) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


